RNI No. MAHBIL /2009/31747 
Reg . No. MH /MR /South - 326 /2013 - 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ६, अंक २१ ] 


बुधवार, जून १८ , २०१४ / ज्येष्ठ २८, शके १९३६ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १६. ०० 


असाधारण क्रमांक १६६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार- ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना , आदेश व निवाडे. 

कामगार आयुक्त , मुंबई 
कामगार भवन, सी - २० , ई-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल , बांद्रा (पू.), मुंबई ४०० ०५१, दिनांक ७ जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ . 

क्रमांक मदुवआअ/ दु.नि . / अधिसूचना / २०१४ / ८१८५ /कार्यासन-१३. - महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ ( १९४८ चा मुंबई 
७९ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र शासनाने क्र . बीएसई.११६९ / ११९४०४ / काम- ३ , 
दिनांक ६ ऑगस्ट १९६९ च्या अधिसूचनेद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ४८ च्या उप-कलम ३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
निम्न स्वाक्षरी करणार श्री . एच . के . जावळे , कामगार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई खाली दर्शविलेल्या अनुसूचीच्या रकाना क्रमांक २ मध्ये नमूद 
केलेल्या व्यक्तींना “ दुकाने निरीक्षक ” म्हणून ( महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना नियम , १९६१ च्या नियम १७ अन्वये विहित केलेली आवश्यक 
पात्रता त्यांचेकडे आहे ) उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियुक्त करीत आहेत . उक्त अधिनियमाच्या तरतुदी संबंधित 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्यात लागू केलेल्या स्थानिक क्षेत्रापुरतेच ( स्थानिक प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील सदर अधिनियमाची अंमलबजावणी 
वगळून ) मर्यादित राहील : 

अनुसूची 
अ . क्र . 

दुकाने निरीक्षकाचे नाव / 
पदस्थापनेचेठिकाण 


( २ ) 


श्री . सं . ना . धुवे , 
दुकाने निरीक्षक कार्यालय , मोर्शी 
श्री . सु . चि . लोहार , 
दुकाने निरिक्षक , कार्यालय, बारामती 
श्री . एस . एम . राठोड , 
दुकाने निरीक्षक कार्यालय , उदगीर 
श्री . र. श . जतकर , 
दकाने निरीक्षक कार्यालय, पुसद 


एच . के . जावळे, 
कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 


भाग एक - ल - १६६- १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


